विनियोजन , नागरी , महसुली , वाणिज्यिक लेखा 
यावरील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने तसेच लोकलेखा 
समितीच्या विविध अहवालातील शिफारशीवरील 
कार्यबाहीबाबतची कार्यपध्दती . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक पीएसी १०११ /प्र.क्र. २७ / बीयुडी-२ 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक १५ जुलै , २०११. 


-:शासन परिपत्रक :- 


fafa , नागरी , महसुली , वाणिज्यिक लेखा अहवाल विधानमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात 
आल्यानंतर वित्त विभागाकडून या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी -२ कडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील संबोधत 
परिच्छेद या विभागातील संबंधित कार्यासनांकडे पाठविले जातात. या परिच्छेदांवर / ्ब्िनियोजन लेख्यांवर वित्त 
विभागाच्या दिनांक १८ जानेवारी , २००१ च्या परिपत्रकात fated केल्यानुसार या विभागातील संबोधित कार्यासनांनी 
कार्यबाही करणे आवश्यक आहे. विभागीय संचिव व महोलखापालांची मान्यता मिळाल्यानंतर अशा 
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनाच्या मराठी व इंग्रजीच्या प्रती खालीलप्रमाणे विहित केल्यानुसार पार्ठावण्याची कार्यबाही या 
विभागातील सर्व संबंधित प्रशासकीय कार्यासनांनी करावयाची आहे. 

१) विनियोजन लेखा अहवाल :- विनियोजन लेखा अहवाल संबंधित कार्यासनास प्राप्त 
झाल्यानंतर त्यामधील बचत व अधिक खर्चाच्या आक्षेपाबाबतच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनास त्रिभागाच्या सचिवांचो 
मान्यता घेऊन महालेखापाल , मुंबई / नागपूर यांची २ महिन्यांच्या आत मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. महालेखापाल 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत ( निनियोजन लेखा कार्यासनांस प्राप्त झाल्यानंतर ३ 
महिन्यांच्या आत ) मराठी ब इंग्रजी ज्ञापनाच्या प्रत्येकी २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या विभागाच्या 
कार्यासन बीयुडी-२ कडे नोंदणी शाखेतुन टपालामार्फत न पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून देण्याची व्यवस्था 
करण्यात यावी. अशा प्रकारे संबंधित वर्षाचो सर्व स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने कार्यासन बीयुडी-२ मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर 
त्यामधील बचतीची ब अधिक खर्चाची ज्ञापने स्वतंत्र संकलित करुन त्याची पुस्तीका तयार करुन ती कायासन 
बीयुडी-२ मार्फत बिधानमंडळ सचिवालयास पाठविण्यात येईल. संबंधित स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रती वित्त 
ब्रिभागाच्या लोलेस कार्यासनास परस्पर पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. 

२) नागरी लेखापरीक्षा अहवाल :- नागरी लेखापरीक्षा अहवालातील परिच्छेद संबोधत 
कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरील आक्षेपाबाबतच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांना विभागाच्या सचिवांची मान्यता 


घेऊन महालेखापाल , मुंबई / नागपूर यांची २ महिन्यांच्या आत मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. महालेखापाल यांची 


मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत (नागरी अहवाल कार्यासनांस प्राप्त.झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत ) 
मराठी ब इंग्रजी ज्ञापनाच्या प्रत्येकी ७० ब ५० प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह विधानमंडळ सचिवालयास 


पाठविण्यात याव्यात. या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रत्येकी २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या 


भागाच्या कार्यासन बीयुडी - २ व वित्त विभागाच्या कार्यासन लोलेसकडे पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या 
कार्यासन बीयुडी-२ ला ज्ञापनांच्या प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून 
देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 

३) महसुली जमा लेखापरीक्षा अहवाल :- महसुंली जमा लेखापरीक्षा अहवालातील परिच्छेद 
संबंधित कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्याबरील आक्षेपाबाबतच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांना विभागाच्या सचिवांची 
मान्यता घेऊन महालेखापाल , मुंबई / नागपूर यांची २ महिन्यांच्या आत मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. महालेखापाल 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत ( महसुली जमा 'अहबाल कार्यासनांस प्राप्त झाल्यानंतर ३ 
महिन्यांच्या आत ) मराठी ब इंग्रजी ज्ञानाच्या प्रत्येकी ७० व ५० प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह बिधानमंडळ 
सचिबालयास पाठविण्यात याव्यात. या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रत्येकी २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह 
या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी - २ व वित्त विभागाच्या कार्यासन लोलेसकडे पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या 
कार्यासन बीयुडी-२ ला ज्ञापनांच्या प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून 
देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 

४) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा अहवाल :- वाणिज्यिक लेखापरीक्षा अहवालातील परिच्छेद 
संबंधित कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरील आक्षेपाबाबतच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांना विभागाच्या सचिबांचो 
मान्यता घेऊन महालेखापाल , मुंबई / नागपूर यांची २ महिन्यांच्या आत मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. महालेखापाल 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत (बाणिज्यिक अहवाल कार्यासनांस प्राप्त झाल्यानंतर ३ 
महिन्यांच्या आत ) मराठी व इंग्रजी ज्ञापनाच्या प्रत्येकी Wo ब ५० प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह विधानमंडळ 
सर्चिवालयास ( सार्वजनिक उपक्रम समिती ) पाठविण्यात याव्यात. या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रत्येकी २ प्रती 
महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी - २ व वित्त विभागाच्या साऊ कार्यासनास 
पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी-२ ला ज्ञापनांच्या प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न 
पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 

५) लोकलेखा समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर कार्यवाही :- लोकलेखा समितीच्या 


अहवालातील शिफारशी संबंधित कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्या शिफारशीवरील कार्यवाही वजा टिप्पणी तयार 


करुन त्यास विभागाच्या सचिवांची मान्यता घेऊन ३ महिन्यांच्या आत मराठी व इंग्रजीच्या अनुक्रमे ७० ब ५० प्रतो 
जधानमंडळ सचिबालयास पाठविण्यात याव्यात. ब त्याच्या प्रत्येकी २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या 


विभागाच्या कार्यासन बीयुडी -२ ब वित्त विभागाच्या कार्यासन लोलेसकडे पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या 


| प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत (APR अहबाल कार्यासनांस प्राप्त'झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत ) 


मराठी ब इंग्रजी ज्ञापनाच्या प्रत्येकी ७० ब ५० प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह विधानमंडळ सचिवालयास 
पाठविण्यात याव्यात. या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रत्येकी २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या 
विभागाच्या कार्यासन बीयुड़ी - २ ब वित्त विभागाच्या कार्यासन लोलेसकडे पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या 
कार्यासन बीयुडी-२ ला ज्ञापनांच्या प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून 
देण्याची व्यवस्था करण्यात यावो. 

३) महसुली जमा लेखापरीक्षा अहवाल :- महसुंली जमा लेखापरीक्षा अहवालातील परिच्छेद 
संबंधित कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्याबरील आक्षेपाबाबतच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांना विभागाच्या सचिवांची 
मान्यता घेऊन महालेखापाल , मुंबई / नागपूर यांची २ महिन्यांच्या आत मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. महालेखापाल 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत ( महसुली जमा अहवाल कार्यासनांस प्राप्त झाल्यानंतर ३ 
महिन्यांच्या आत ) मराठी व इंग्रजी ज्ञापनाच्या प्रत्येकी ७० व ५० प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह विधानमंडळ 
'सचिबालयास पाठविण्यात याव्यात. या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रत्येकी २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह 
या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी - २ व वित्त विभागाच्या कार्यासन लोलेसकडे पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या 
कार्यासन बीयुडी-२ ला ज्ञापनांच्या प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून 
देण्याची व्यबस्था करण्यात यावी. 

४) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा अहवाल :- वाणिज्यिक लेखापरीक्षा अहवालातील परिच्छेद 
संबंधित कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरील आक्षेपाबाबतच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांना विभागाच्या सचिवांची 
मान्यता घेऊन महालेखापाल , मुंबई / नागपूर यांची २ महिन्यांच्या आत मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. महालेखापाल 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत (वाणिज्यिक अहवाल कार्यासनांस प्राप्त झाल्यानंतर ३ 


महिन्यांच्या आत ) मराठी ब इंग्रजी ज्ञापनाच्या प्रत्येकी ७० व ५० प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह विधानमंडळ 


सचिबालयास ( सार्बजनिक उपक्रम समिती ) पाठविण्यात याव्यात. या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनांच्या प्रत्येकी २ प्रती 
महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी - २ ब वित्त विभागाच्या साऊ कार्यासनास 
पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या कार्यासन बीयुडी-२ ला ज्ञापनांच्या प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न 
पाठवित्ता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 

५) लोकलेखा समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर कार्यवाही :- लोकलेखा समितीच्या 
अहबालातील शिफारशी संबंधित कार्यासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्या शिफारशीबरील कार्यबाही बजा टिप्पणी तयार 
करुन त्यास विभागाच्या सचिबांची मान्यता घेऊन ३ महिन्यांच्या आत मराठी व इंग्रजीच्या अनुक्रमे ७० ब ५० प्रतो 


विधानमंडळ सचिवालयास पाठविण्यात याव्यात. व त्याच्या प्रत्येको २ प्रती महालेखापालांच्या अभिप्रायासह या 


विभागाच्या कार्यासन बीयुडी -२ ब वित्त बिभागाच्या कार्यासन लोलेसकडे पाठविण्यात याव्यात. या विभागाच्या 


= बीयुडी-२ ला सदर प्रती नोंदणी शाखेतून टपालामार्फत न पाठविता प्रत्यक्ष कार्यासनात आणून देण्याची 


व्यवस्था करण्यात यावी. 


3. 


ade विविध अहवालातील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने क्षेत्रिय कार्यालयांकडून संबधित प्रशासकीय 


कार्यासनाकंडे पाठविली न जाता नोंदणी शाखेमार्फत कार्यासन बौयुडी-२ कडे प्राप्त होतात, असे निदर्शनास आलेले 


आहे. 


या ज्ञापनांवर या विभागातील संबंधित प्रशासकोय कार्यासनांकडून वर नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करावयाची 


असल्याने अशी ज्ञापने क्षेत्रिय कार्यालयांकडून बीयुडी -२ कार्यासनाकडे न पाठविता dated प्रशासकीय 


कार्यासनांकडे पाठविण्याबाबतच्या सूचना संबंधित प्रशासकोय कार्यासनाने त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 


कार्यालयास परस्पर द्याव्यात. त्यामुळे अशा ज्ञापनांवर विहित वेळेत कार्यवाहीचा विलंब टाळणे शक्‍य होईल. 


¥. 


प्रति, 


प्रत:- 


बरील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यात्री. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


५ 
(र. सु. शेटये ) 
कक्ष अधिकारी , गृह बिभाग , महाराष्ट्र शासन, 


सर्व सहसचिव / उपसचिव /अबर सचिव / कक्ष अधिकारी , गृह बिभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. 


अपर मुख्यसचिव (गृह ) यांचे स्वीयसहायक , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२. 

प्रधान सचिव ( अ. व सु. ) यांचे स्वीयसहायक , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२. 
प्रधान सचिव ( विशेष ) यांचे स्वीयसहायक , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२. 

प्रधान सचिव ( रा.उ. शु. ) यांचे स्वोयसहायक , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२. 

प्रधान सचिव ( परिवहन व बंदरे ) यांचे स्वीयसहायक , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२. 
निवडनस्ती -- बीयुडी - २. 


